अनिवार्य खर्चाखाली एकाच प्रयोजनासाठी असलेल्या 
लेखाशीर्षाखाली वेतन घेणाऱ्या पदांच्या ळेखाशीर्षात 
सुलभता आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(५६/१८)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 02२. 
तारीख: २१ ऑगस्ट, २०१८. 


संदर्भ : - 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.८८/अर्थसंकल्प-१, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०१७. 
२) आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे क्र. अंदाज-१८२/२०१७-२०१८/३२४६ 
दिनांक २१ जून, २०१८ चे पत्र 
प्रस्तावना - 


शासन निर्णय, वित्त विभाग दिनांक २७ जानेवारी, २०१७ अन्वये वित्त विभागाने योजनांतर्गत व 
योजेनेतर खर्चाचे विभाजन बंद करून त्याऐवजी कार्यक्रमावरील खर्च (Scheme) व अनिवार्य खर्च 
(Committed) असे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागातील वेतनाच्या सर्व 
योजना ( केंद्र पुरस्कृत योजना वगळून ) अनिवार्य खर्चाखाली समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्या 
अनुषंगाने शाळेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यरत प्राथमिक शाळा, माध्यमिक झाळा, 
माध्यमिक शाळांच्या तुकडया, उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय, सैनिकी शाळा याकरिता 
पूर्वीच्या योजनांतर्गत व योजनेतर योजनेखालील व सद्यस्थितीत अनिवार्य खर्चाखाली एकाच प्रयोजनासाठी 
असलेल्या लेखाशिर्षांचे एकत्रिकरण करून शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयक सादरीकरण 
पध्दतीमध्ये सुळभता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


राज्यातील १००% अनुदानित शाळांतील शालार्थ प्रणालीमध्ये वेतन घेत असलेल्या पदांचे वेतन 
खालीलप्रमाणे सुधारित अनिवार्य लेखाशिर्षामधून करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. याअनुषंगाने 
शाळांमधील सध्याची कार्यरत पदांची संख्या, त्यांचे सध्या ज्या लेखाशिर्षाखाली वेतन काढण्यात येते ते 
लेखाशिर्ष व यापुढे ज्या लेखाशिर्षाखाली वेतन काढावयाचे आहे याचा तप्रील खालील विवरणपत्रात 
दिलेला आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(५६/१८)/अर्थसंकल्प 


eT ee 


अ.क्र. | सद्यस्थितीत शासन निर्णय व दिनांक सध्या कार्यरत यापुढे ज्या 
वेतन अदा पदांची संख्या । लेखाशीर्षातून वेतन 
करण्यात येत अदा करावयाचे आहे 
असलेले ते लेखाशीर्ष 
लेखाशीर्ष 
वळ वि २ 3 1 fee, | षु 
4 २२०२,सर्वसाधारण| SWS २०१०/(१८०/२०१०)/माशि-७, १५ २२०२, सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०२ । दि. ११/२/२०११ शिक्षण, ०२ माध्यमिक 
sent] TET २००९/९५/२००९४/मारि-७. 2 Lae 
माध्यमिक शाळांना दि. ३१/८/२००९ शाळांना सहाय्य (००) (००) 
सहाय्य - AST २०० ६/(१४२/२०० ६)/माशि-७ 9 2 (03) पूर्वाध्ययन सैनिकी 
पंचवार्षिक | दि.१३/९/२००६ शाळांना सहायक अनुदान 
योजनांतर्गत (२२०२ ०४६९) 
योजना (००) (००) अनिवार्य 
(०९) सैनिकी 
शाळाना सहायक 
अनुदान 
(२२०२ ०५०२) 
अनिवार्य 
SAM २०१०/(९४/१०)/माशि-७, १६ 
दि. २४/८/२०१० 
इसैशा २००२/(६८/०२)/माशि-७, २ 
दि .५/८/२००२ 
इसैशा २००९/(१०६/२००९/माशि-७, १४ 
दि. ६/११/२००९ 
SWAT २००८/(५४/२००८)/माठि-७, १५ 
दि. १०/७/२००८ 
SRT २००९/(१९/२००९)/माशि-७, १४ 
दि. २१/३/२००९ 
इसैझा २००९/(११६/२००९)/माशि-७, १२ 
दि. ६/३/२०१० 
SWAT १००३/(१७४/०३)/माशि-१, ८ 
दि. १/१/२००४ 
ZAM २००९/(७१/२००९)/माशि-७, १३ 


दि.२५/८/२००९ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(५६/१८)/अर्थसंकल्प 


SWAN १०१०/(९४/१०)/माशि-७, aa q 
दि. ६/९/२०१० 
SVM २०१०/(९५/१०)/माशि-७, १६ 
दि. २७/९/२०१० 
SWAT २००८/माशि-७, दि. १/५/२००८ ३ 
इैसैसा २००९/(११५/२००९)/माशि-७, १६ 
दि. १२/१/२०१० 
SWAN २०११/(१०१/११)/माशि-७, १७ 
दि. १५/०९/२०११ 
SUT २०१०/(१२३/१०)/माशि-७ १७ 
दि. २५/१/२०११ 
SAM २००८/(५३/०८)/माशि-७, haw ० 
दि. २३/६/२००८ 
SAM २००७/(९०/२००(७)/माशि-७ शिंगं १ 
दि. २५/६/२००७ 
SWAT २००८/(९१/२००८)/माशि ७, (| q 
दि. ७/७/२००८ 
SAAT २००९/(८५/२००९)/माशि-७, aa q 
दिनांक ३१/०८/२००९ 
SUT २००८/(५७२/२००८)/माशि-७, १३ 
दिनांक १८/०७/२००८ 
एकूण २६१ 
२ २२०२, शासन निर्णय क्रमांक एचएससी/ १७०८/ ५७ २२०२, सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण | ९०९२/(४६/०८)/ उमाशि- १ शिक्षण, ०२ माध्यमिक 
शिक्षण, ०२ | दिनांक २.०९.२००८ शिक्षण - ११०, 
माध्यमिक शिक्षण - ञासन निर्णय क्रमांक एचएससी/१७०८ 22 गंधक यता यानि 
११०, अशासकीय उमाशि झाळाना सहाय्य (००) (00) 
माध्यमिक शाळांना ERE _ 9 FR. 03.06.2008 (08) अशासकीय कनिष्ठ 
tes |e निर्णय क्रमांक एचएससी/१७०६/ ६५९ महाविद्यालयांना सहायक 
पंचवार्षिक | २८०५४/३५२/०६/उमाशि-१ अनुदान (दत्तमत) 
योजनांतर्गत | दि.०७.०२.२००८ (२२०२ ०४७८) 
योजना (००) (००) | शासन निर्णय क्रमांक - एच एस सी २६ अनिवार्य 
(०७ अशासकीय | १७०९/ (५४८/०९ )/उमाशि-१, 
कनिष्ठ दि.१५.०२.२०११ 
महाविद्यालयांना 
सहायक अनुदान 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(५६/१८)/अर्थसंकल्प 


(२२०२ ०५११) 


अनिवार्य 
एकूण ७६४ 
३ २२०२, क्र. माशाअ-२००७ (६२४/०७) माशि-१, १५०१ २२०२, सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण | दिनांक ०१/११/२००७ शिक्षण, ०२ माध्यमिक 
शिक्षण, ०२ शिक्षण - ११० 
; क्र. ARIMA-200§ (239/08) माशि-१, : 
माध्यमिक शिक्षण, दिनांक 0६ भौ अशासकीय माध्यमिक 
११०, अशासकीय I ees शाळांना सहाय्य (00) (00) 
माध्यमिक झाळांना| क्र. माशाअ-२००६ (239/08) माशि-१, | ० (०१ सर्वसाधारण 
सहाय्य - दिनांक ०६.०१.२००७ माध्यमिक शाळांना 
पंचवार्षिक शासन पत्र न्यायाप्र/२०१५/प्रक्र/२१५/ ॥ 6 | ० सहायक अनुदान (दत्तमत) 
योजनांतर्गत | एसएम ४ दि ०६.०३.२०१७ (2202 ०४४२) 
योजना (0°) (११) | माझामु-२०१४ (१८३/१४)/२०१४,एसएम-४ ८ हिवा 
नवीन अशासकीय कि 
ae दिनांक 019.09.209§ 
माध्यमिक शाळा 
उजा क्र माशाअ>-२००७ /(६२४/०७) माशि-१, ६ 
(२२०२ ३३६१) दिनांक ०९.०४.२००८ 
अनिवार्य माशाअ-२००८/(१२२ /०८) / माशि-०१, ४९ 


दिनांक ०९.०४.२००८ 


क्र. माशाअ-२००७ (६२४/०७ माठि-१, १६ 
दिनांक ०९.०४.२००८ 

माशाअ-२००८/(१२२ /०८) / माशि-०१, ६१ 
दिनांक ०९.०४.२००८ 

माशाअ-२००७/(६२४ /०७) / माशि-०१, १८ 
दिनांक ०९.०४.२००८ 

क्र. माशाअ-२००७ (१२२/०८) माशि-१, ५० 
दिनांक ०९/०४/२००८ 

क्र. माशाअ-२०१० /(५५९/१०) माठि-१, ७ 
दिनांक १३.०१.२०११ 

माशाअ-२०१०/(५५९ /१०) / माशि-०१, १९ 
दिनांक १३.०१.२०११ 
माशाअ-१०१०/(५५९/१०)/माठशि-१, १७ 
दिनांक १४.१०.२०१० 

क्र. माशाअ-२००७(९८३/०७) माशि-१, २५ 


दिनांक १५.०७.२००८ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(५६/१८)/अर्थसंकल्प 


संकिर्ण-२०१२(१०९/१२)माठि-१ a ० 
दि. १६/०३/२०१२ 
नमाशा २००६/(१०४९/०६) माशि १, ८१ 
दि २१.०४.२००७ 
क्र. माशाअ-२००९/(१५१/०९) माशि-१, ३०७ 
दिनांक २२/०५/२००९ 
क्र. माशाअ-२०१० /(५५९/१०) माशि-१, ४६२ 
दिनांक ३०.०७.२०१० 
संकिर्ण २०१२ / (१०९/१२) माशि १, ४२७ 
दि ०२.११.२०१२ 
एकूण ३०९३ 
२२०२, शासन निर्णय क्र. माशातु२००६/(१६१/०६) (= 2202, सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण । /माशि-१ दि १२/०६/२००७ शिक्षण, ०२ माध्यमिक 
शिक्षण, ०२ । अमाझा १२०६/६० २४/पु.ता./१५-क (०६) शि शिक्षण - ११०, 
0060010 ३२१८,दि.६.२.२००८, मा. शि.सं.पूणे १७ ae 
११०, अशासकीय गा वह पत्रानुसार शाळांना सहाय्य (00) (00) 
माध्यमिक शाळांना यानेकडोीळे 59/09/९००६ TATA (०१) सर्वसाधारण 
सहाय्य | एसएसएन-१८८८/(१६६९-एन)/माशि- १ वांव्यगिक चाळीत 
पंचवार्षिक | १,दि.१०.२.१९८९ मा. शिक्षण संचालक सहायक अनुदान (दत्तमत) 
योजनांतर्गत | यांचेकडील पत्र क्रमांक ७/७/२००८ चे (२२०२ ०४४२) 
योजना (००) (१२) | पत्रानुसार शि.अ.यांचेकडील पत्र क्रमांक अनिवार्य 
अशासकीय । १५९८७ दि.०१/११/२००८ . 
माध्यमिक | माशाअ २००७/(१०४९/०७/माशि-१, ९ 
शाळांमध्ये जादा a चा तता 
तुकडया उघडणे 3 
(२२०२ ३३७९) । माशाअ-२०१०/(१३६/१०)/माशि-१, ११८ 
अनिवार्य । दिनांक ०३.०४.२०१० 
माझाअ-२०११/(५०/११)/माशि-१, ८० 
दिनांक ०४.०३.२०११ 
माशाअ-२०१२/(१५४/१२)/माशि-१, ८ 
दिनांक ११.०२.२०१३ 
माझशातु-२००९/(३७७/०९)/माशि-१, (93 


दिनांक 913.019.2008 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(५६/१८)/अर्थसंकल्प 


माशाअ-२००७/(७१०/०८)/माशि-१, ४५० 
दिनांक १८.०८.२००८ 
माशाअ-२०११/(१३०/११)/माठि-१, ११७ 
दिनांक १८.१०.२०११ 
माशाअ-१८०६/(९७६/०६)/माशि-१, १३४९ 
दिनांक २५.०१.२००८ 
माझातु-२००८/(५६९/०८)/माशि-१, १८९ 
दिनांक २७.०६.२००८ 
माशाअ-२००७/(१०४९/०७)/माशि-१, ९७९ 
दिनांक २९.०५.२००८ 
माशाअ-२००९/(१९३/०९)/माठि-१, ५४१ 
दिनांक २९.०५.२००९ 
माझाअ-२०११/(६६/११)/माशि-१, ८ 
दिनांक ३१.०३.२०११ 

एकूण ३९२४ 


२. सबब संबंधित पदांच्या वेतनावरील खर्च रकाना क्र. २ मधील लेखाशिर्षा ऐवजी रकाना क्र. ५ मधे 
नमूद लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 

३. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१६ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार, दिनांक १४ जून, २०१६ 
पूर्वी अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांना, शासनाच्या पुढील ASAT सरसकट २०% अनुदान 
मंजूर केले आहे. या सर्व शाळांमधील व यापुढे वित्त विभागाच्या सहमतीने सरसकट २०% अनुदान मंजूर 
करण्यात येणाऱ्या शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, रकाना क्र. २ मधील संबंधित 
ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावे. 

४. सदर आदेशाची अंमलबजावणी खालील अटी व शर्तीनुसार करण्यात यावी :- 

अ) शाळा मान्यता आदेशा, शासनाचे अनुदानास पात्र घोषित केल्याचा शासन निर्णय, अनुदान 
उपलब्ध करून दिल्याचा शासन निर्णय याआधारे तपासणी करुन नवीन लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध अनुदान 
वितरीत करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी करावी. 

ब) उपरोक्त पदांचे वेतन दोनही लेखाशीर्षातून होणार नाही याची दक्षता संबंधित अधिकाऱ्यांनी 


घ्यावी. 


क) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी जिल्हा निहाय शाळा / तुकड्यांची 
पदनिहाय यादी तयार करून सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना १ महिन्यात उपलब्ध करून द्यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(५६/१८)/अर्थसंकल्प 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२११५४७२९२७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swati Madhukar 


Nanal i 
(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे वि.का.अ 
२) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
३) मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
४) अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), AERTS - 9/ २, मुंबई / नागपूर 
६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९) स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१२ 
१३ 
१8 
१५ 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

सर्व सहसचिव / उपसचिव शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / 505 / महाराष्ट्र 

राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६) अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

१९) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

२०) सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 
) 
) 
) 


SS Tr wT WIS -> *&-- 


29) वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ /अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 
२२) सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३) निवड नस्ती, कार्यासन टिएनटी-३ / अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


